RNI No. MAHBIL / 2012 / 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग दोन 


वर्ष ७ , अंक ७१ ( २ ) ] 


शुक्रवार , डिसेंबर २४ , २०२१ / पौष ३ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठ १ , किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक १११ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


पनवेल महानगरपालिका 


अधिसूचना 

क्रमांक पमपा / स.का. / २२४ / २०२१ , दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ . 
ज्याअर्थी , पनवेल महानगरपालिकेने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ५ सह महाराष्ट्र महानगरपालिका 
( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या ) नियम २०१२ मधील नियम ३ च्या तरतुदी अन्वये नामनिर्देशित सदस्य निवडीसाठी 
दिनांक २० डिसेंबर २०२१ रोजी सर्वसाधारण सभा आयोजित केली होती . 
त्याअर्थी , दिनांक २० डिसेंबर २०२१ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत विषय क्र . ३ मधील १ द्वारे नामनिर्देशित सदस्य पदी 

१ 
एका व्यक्तीच्या नेमणुकीस मान्यता देण्यात आली होती . त्याअर्थी , महाराष्ट्र महानगरपालिका ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व 
नियुक्त्या ) नियम २०१२ मधील नियम ६ चे तरतुदी अन्वये खालील परिशिष्टात पनवेल महानगरपालिकेचे नामनिर्देशित सदस्यांची 
नावे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


अ.क्र . 


नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव 


( १ ) 


( २ ) 
श्री . सखाराम रघूनाथ पाटिल 


( १ ) 


पनवेल , 
दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ . 


तिलकराज खापर्डे , 

नगर सचिव , 
पनवेल महानगरपालिका . 


भाग दोन - १११-१ 


( १ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE 


